मुख्य अभियंता (यांत्रिकी, जलसंपदा 
विभाग, नाशिक अंतर्गतच्या विभागीय 
कार्यालयाच्या नियंत्रण व उपविभागाच्या 
मुख्यालय व नियंत्रणातील बदलाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- आढावा-२०२०/प्र.क्र.५३/आ.(पुनर्रचना), 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. ईआरडब्ल्यू-१०८३/सीआर-६११/८३/एडीएम-९, 
दि.०८ मार्च,१९८४. 
२) मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्र.मुअयां/ 
तां-०९/१३८७/२०२१, दि.२६/०८/२१. 


प्रस्तावना:- 


यांत्रिकी मंडळ, नाशिक अंतर्गतच्या मुख्य द्वार उभारणी पथक क्र.५, नाशिक यांच्या 
अधिपत्याखालील द्वार उभारणी उपविभाग, केडगाव, अहमदनगर या उपविभागांतर्गत गोदावरी 
खोऱ्यातील मुळा धरण व कालवा, मुसळवाडी, मुळा भागाडा ARM इ. प्रकल्पांची ge दुरुस्ती, 
कालवा स्वच्छता, निळवंडे प्रकल्प द्वार उभारणी व द्वार दुरुस्ती कामे आहेत. सदर कामे ही 
केडगांव मुख्यालयापेक्षा राहूरी जवळ असून तांत्रिक व प्रशासकीय नियंत्रण राखणे सोयीचे 
असल्याने सदर उपविभागीय कार्यालय केडगाव येथून राहूरी येथे स्थलांतरीत करणे तसेच 
यांत्रिकी विभाग, अहमदनगर या विभागीय कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली संलग्न करणे व 
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद अंतर्गतच्या यांत्रिकी स्वरुपाची कामे 
सुरळीतपणे करण्याच्या अनुषंगाने यांत्रिकी मंडळ, पुणे यांच्या अधिनस्त असलेला “यांत्रिकी 
विभाग, अहमदनगर” हा विभाग “यांत्रिकी मंडळ, नाशिक” अंतर्गत वर्ग करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता (यांत्रिकी, जळसंपदा विभाग, नाशिक अंतर्गतच्या यांत्रिकी मंडळ, नाशिक 
यांच्या अधिपत्याखालील मुख्य द्वार उभारणी पथक क्र.५, नाशिक यांच्या अधिनस्त असलेले “द्वार 
उभारणी उपविभाग, केडगाव” हे उपविभागीय कार्यालय केडगाव येथून राहूरी येथे “यांत्रिकी 
उपविभाग, राहूरी” या नावाने स्थलांतरीत करुन “यांत्रिकी विभाग, अहमदनगर” या विभागीय 
कार्यालयांच्या अंतर्गत संलग्न करण्यात येत आहे. 
२. तसेच, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत असलेल्या 
यांत्रिकी स्वरुपाची कामे सुरळीतपणे पार पडण्याच्या अनुषंगाने यांत्रिकी मंडळ, पुणे अंतर्गतच्या 
“यांत्रिकी विभाग, अहमदनगर” या विभागीय कार्यालयाचे नियंत्रण “यांत्रिकी मंडळ, नाशिक” 
यांच्याकडे वर्ग करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२०/प्र.क्र.५३/आ.(पुनर्रचना), 


३. उपरोक्त विभाग व उपविभागीय कार्यालयांच्या मुख्यालय व नियंत्रणातील बदल खालील 
अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 

१. उपरोक्त यांत्रिकी विभाग, अहमदनगर या विभागीय कार्यालयाचे मंडळीय नियंत्रण यांत्रिकी 
मंडळ, नाशिक यांच्याकडे व त्यांतर्गतच्या उपविभागीय कार्यालयांचे विभागीय नियंत्रण 
कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग, अहमदनगर यांच्याकडे राहील. 

२. उपरोक्त प्रमाणे करण्यात आलेले बदल वगळून यांत्रिकी मंडळ, नाशिक व यांत्रिकी मंडळ, 
पुणे यांच्या सद्याच्या रचनेत व मंजूर आस्थापनेत कोणताही बदल करण्यात येऊ नये. 

३. स्थलांतरीत उप विभागीय कार्यालय मूळ कार्यभारासह व मंजूर पदांसह स्थलांतरीत 
मुख्यालयाच्या ठिकाणी कार्यरत राहील. 

४. स्थलांतरीत उप विभागीय कार्यालय शासकीय जागेतच कार्यान्वित करण्यात यावे, 
त्यासाठी बांधकामाचा वेगळ्याने खर्च करू नये. तसेच, सध्याच्या कार्यरत उप विभागातील 
उपलब्ध साहित्याचाच वापर करण्यात यावा. 

५. प्रशासकीय व आस्थापनाच्या खर्चात वाढ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरून 
शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. 

४. उपरोक्त प्रमाणे बदल होत असलेल्या मंडळ, विभाग व उपविभागीय कार्यालयांची 
बदलानंतरची रचना विवरणपत्र-अ प्रमाणे राहील. तसेच, उपरोक्त मुख्यालय व नियंत्रणातील 
बदल हे दि. ०१.१०.२०२१ पासून अंमलात येतील यादृष्टीने मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा 
विभाग, नाशिक यांनी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही तत्काळ करावी. 

५. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. ईआरडब्ल्यू-१०८३/सीआर-६११/८३/एडीएम-९, दि.०८ 
मार्च,१९८४ मधील तरतूदींनुसार, संबंधित विभाग व त्यांतर्गतच्या उपविभागांकरीता आहरण व 
संवितरण अधिकारी व नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्याबाबत year व संबंधित मंडळ 
कार्यालयाने कार्यवाही करावी. तसेच उपरोक्त प्रमाणे केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल 
शासनास सादर करावा. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०९१७१८०२५८६४२७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Rakhi Sachin Chavan 
Date: 2021.09.17 18:11:31 +05'30' 


(राखी चव्हाण) 
सोबत :-विवरणपत्र-अ अवर सचिव, जलसंपदा विभाग 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा.सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) 
) 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.उपसभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२०/प्र.क्र.५३/आ.(पुनर्रचना), 


) मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७) सर्व सन्माननीय संसद सदस्य व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 
) 

) 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव 

मा. मंत्री (खारभूमी) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक 

मा.राज्यमंत्री (खारभूमी) यांचे स्वीय सहायक 

मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (ज.सं.प्र. व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई. 

१६) सचिव (ज.सं.व्य. व लाक्षेवि, जळसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

१७) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

१८) महालेखापाल १ व २, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 

१९) महालेखापाल १ व २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) मुंबई/ नागपूर 

२०) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


१३ 
१४ 


२१) महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा (मेरी), नाशिक. 
२२) सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 
२३) मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक. 
२४) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
२५) सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२६) आंतर वित्तीय सल्लागार व सह/उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२७ सह सचिव (सेवा)//उप सचिव (आस्था)/उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, पुणे/नाशिक. 
सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग, अहमदनगर. 
कार्यकारी अभियंता, मुख्य द्वार उभारणी पथक क्र.५, नाशिक. 
सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे. 
(कार्यालयात झालेल्या बदलाची नोंद घेण्यास्तव अग्रेषित) 
३४) उप अभियंता, यांत्रिकी उपविभाग, राहूरी. 
३५) सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३६) कार्यासन आस्थापना (पुनर्रचना) संग्रहार्थ. 


२८ 
२९ 
३० 
34 
३२ 
38 


YS Te > Tr a ( 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय क्र.आढावा-२०२०/प्र.क्र.५३/२०२०/आ.(पुनर्रचना),दि.१७ सप्टेंबर, २०२१ सोबतचे 
मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जलसंपदा विभाग, नाशिक 


सद्याची रचना बदलानंतरची रचना 
| मंडळ | विभाग उप विभाग विभाग उप विभाग 


व्दार उभारणी उपविभाग, व्दार उभारणी उपविभाग, नाशिक 
नाशिक 


कार्यकारी [aR उभारणी उपविभाग, कार्यकारी व्दार निरीक्षण उपविभाग, 
अभियंता, मुख्य |केडगांव, अहमदनगर अभियंता, मुख्य |दापोडी पुणे 
व्दार उभारणी व्दार उभारणी 


पथक क्र.५, lar निरीक्षण उपविभाग, पथक क्र.५, leary निरीक्षण उपविभाग, नाशिक 
नाशिक दापोडी पुणे नाशिक 
व्दार निरीक्षण उपविभाग, 
नाशिक 


यांत्रिकी उपविभाग, श्रीगोंदा 
यांत्रिकी उपविभाग, केडगांव, 
अहमदनगर 
मंडळ कार्यकारी गावत गग तहा 
अभियंता. यांत्रिकी (यां उप , राहरी. 
, यांत्रिकी ह 
— (मुख्य AR उभारणी पथक 
भ्या क्र.५, नाशिक अंतर्गतच्या व्दार 
अहमदनगर य्य 
X T T 
(यांत्रिकी मंडळ, पुणे उभारणी उपविभाग, केडगांव, 
अंतर्गतचा सदर अहमदनगर या उपविभागाच्या 
विभाग अंतर्गतच्या नावात व मुख्यालयात बदल 
उपविभागांसह या [POT Th 
मंडळांतर्गत वर्ग) 


यांत्रिकी उपविभाग, श्रीगोंदा 
अधीक्षक कार्यकारी अधीक्षक यांत्रिकी para 
यांत्रिकी विभाग, अहमदनगर अंतर्गतच्या 


अभियंता, अभियंता, ।|यांत्रिकी उपविभाग, अभियंता, 
यांत्रिकी ।यांत्रिकी विभाग, केडगांव, अहमदनगर यांत्रिकी 
मंडळ, पुणे | अहमदनगर मंडळ, पुणे 


उपविभागांसह यांत्रिकी मंडळ, नाशिक अंतर्गत 
संलग्न 


Digitally signed by Rakhi Sachin Chavan 
Date: 2021.09.17 18:11:52 +05'30' 


(राखी चव्हाण ) 
अवर सचिव, जलसंपदा विभाग 


